मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवी 
वर्षानिमित्त सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत 
सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यासाठी 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२२/प्र.क्र.३९९/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : of डिसेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२२ पासून सुरु झालेल्या मराठवाडा मुक्‍ती संग्राम अमृत 
महोत्सवाच्या निमित्त सांस्कृतिक विभागांतर्गत आयोजित करावयाच्या सांस्कृतिक 
कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

मराठवाडा मुक्‍ती संग्राम अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत 
आयोजित करावयाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यासाठी खालील प्रमाणे 
समिती गठीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) मा. श्री. प्रतापराव पाटील चिखलीकर (खासदार, नांदेड) अध्यक्ष 


शासकीय सदस्य 
२) मा. जिल्हाधिकारी, नांदेड पदसिध्द सचिव 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड सदस्य 
४ पोलीस अधिक्षक, नांदेड सदस्य 
५) आयुक्त, महानगर पालिका, नांदेड सदस्य 
६) उपवनसंरक्षक, नांदेड सदस्य 
७ अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, नांदेड सदस्य 
८) जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड सदस्य 
९) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई सदस्य 
अशासकीय सदस्य 
१०)मा. श्री. अशोकराव चव्हाण (माजी पालकमंत्री) सदस्य 
११)मा. श्री. हेमंत पाटील (खासदार हिंगोली) सदस्य 
१२)मा. श्री. सुधाकरराव श्रृंगारे (खासदार लातूर) सदस्य 
१३)मा. श्री. राम पाटील रातोळीकर (आमदार) सदस्य 
१४)मा. श्री. अमरनाथ राजूरकर (आमदार) सदस्य 
१५)मा. श्री. भिमराव केराम (आमदार) सदस्य 
१६)मा. श्री. माधवराव पाटील जवळगावकर (आमदार) सदस्य 
१७) मा. श्री. तुषार राठोड (आमदार) सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२/प्र.क्र.३९९/सां.का.४ 


१८)मा. श्री. बालळाजीराव कल्याणकर (आमदार) सदस्य 
१९)मा. श्री. मोहनराव हंबर्ड (आमदार) सदस्य 
२०)मा. श्री. राजेडा पवार (आमदार) सदस्य 
२१)मा. श्री. ऱ्यामसुंदर शिंदे (आमदार) सदस्य 
२२)मा. श्री. जितेश अंतपूरकर (आमदार) सदस्य 
२३)मा. श्री. सुभाषराव साबणे (माजी आमदार) सदस्य 
२४)मा. श्री. व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर सदस्य 
२५)मा. श्री. प्रविण साले सदस्य 
२६)मा. श्री. दिलीप beget सदस्य 
२७)मा. श्री. गंगाधराव जोजी सदस्य 
२८)मा. श्री. सुनिल नेरळकर सदस्य 
२९)मा. श्री. प्रविण पाटील चिखलीकर सदस्य 
३०)मा. श्री. मिलींद देशमुख सदस्य 
३१)मा. श्री. दिपकसिंह रावत सदस्य 
३२)मा. श्री. लक्ष्मण संगेवार सदस्य 
३३)मा. श्री. नाथा चितळे सदस्य 
३४)मा. श्री. शंतनू डोईफोडे (ज्येष्ठ पत्रकार) सदस्य 
34) मा. श्री. संजीव कुलकर्णी (जेष्ठ पत्रकार) सदस्य 
३६)मा. श्री. विजय जोशी (ज्येष्ठ पत्रकार) सदस्य 
३७)मा. श्री. प्रल्हाद उमाटे सदस्य 
३८)मा. श्री. संजय जोशी (गायक कलावंत) सदस्य 
३९) मा. श्री. लक्ष्मीकांत तांबोळी सदस्य 
४०)मा. श्री. रत्नाकर अपस्तंभ सदस्य 
४१)श्रीमती आनंदी विकास सदस्य 
४२)श्रीमती वृषाळी माधवराव किन्हाळकर सदस्य 
४३)मा. श्री. देविदास फुलारी सदस्य 
४४)मा. श्री. प्रभाकर देव सदस्य 
४५)मा. श्री. अँड दिळीप ठाकूर सदस्य 
४६) मा. डॉ. इयाम तेलंग सदस्य 
४७)मा. श्री. सुरेश सावंत सदस्य 
४८)मा. डॉ. सान्वी (भरत) जेठवाणी सदस्य 
४९)मा. श्री. शाहीर रमेश गिरी सदस्य 

५०)मा. श्री. यशवंत गादगे (बिलोली) सदस्य 

५१)मा. श्री. सुरेश गायकवाड सदस्य 

५२)मा. श्री. विजय सोनवणे सदस्य 

५३)मा. श्री. प्रभाकर घनशाम कानडखेडकर सदस्य 

५४)मा. Al. OTe कदम सदस्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२/प्र.क्र.३९९/सां.का.४ 


५५)मा. श्री. राजेश कपूर सदस्य 
५६)मा. श्री. चारुदत्त चौधरी (ज्येष्ठ पत्रकार) सदस्य 
५७)मा. श्री. राम तुप्तेवार सदस्य 
५८)मा. प्रा. निवृत्ती कौऱ्यल्ये सदस्य 


मराठवाडा मुक्‍ती संग्राम अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त सांस्कृतिक कार्य 
विभागाअंतर्गत आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमांचे नियोजन व रुपरेषा याबाबत संचालक, 
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्यामार्फत शासनास शिफारस करणे ही सदर समितीची 
कार्यकक्षा असेल. सदर समिती दिनांक 30 सप्टेंबर, २०२३ किंवा शासनाचे पुढीळ आदेश 
होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत कार्यरत असेल. 


०२. प्रवास व बैठक भत्ता :- 
समितीच्या अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णयानुसार 
प्रवास भत्ता व बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय यांना नियंत्रण अधिकारी व 
लेखाधिकारी आहरण व संवितरण म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, मुख्य लेखाशीर्ष २२०५ कला व संस्कृती, 
(१०२) कला व संस्कृती, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा अमृत 
महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम, (2204 ३७३३) ५० इतर खर्च (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२२-२३ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१२०६१७५८५११६२३ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केळेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VILAS १॥॥॥१॥७0 : 
THORAT 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,मलबार हिल, राजभवन, मुंबई 

२. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी 
सचिव 

३. मा. सभापती/उप सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे 
खाजगी सचिव 

४. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२/प्र.क्र.३९९/सां.का.४ 


सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा / विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 
सर्व मा. सदस्य, विधानसभा / विधान परिषद 


. सचिव (tor) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
. उप सचिव, (स्वासैक-१) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, मुंबई ३२ 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व समिती सदस्य (सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. कार्यासन अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा) 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


